प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी 
योतनेतंर्गत "स्वनिधी से समृद्धी"कार्यक्रम 
राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. पीएमस्वनिधी-२०२०/प्र.क्र.9७/नवि-२० 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
४था मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ फेब्रुवारी, २०२१ 


संदर्भ:-(१) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएमस्वनिधी-२०२०/प्र.क्र.9७/नवि-२०, 
दिनांक १७.०६.२०२०. 
(2) आवासन आणि शाहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, यांचे पत्र क्र.).0.९०. K- 
92092/02/2020-PM-SVANidhi, दिनांक ०९.१२.२०२०. 
(३) आवासन आणि शाहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, यांचे पत्र H.D.O.No. K- 
92092/0¢/2020-PM-SVANidhi, दिनांक २९.१२.२०२०. 


प्रस्तावना:- 


कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या cTATTA (lockdown) मोठा परिमाण राज्यातील 
शहरांमधील फेरीवाले व पथविक्रेते ह्यांच्यावर AS असून, त्यांना व्यवसाय परत सुरु करण्यासाठी 
खेळते भांडवल मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने १ जून २०२० रोजी प्रधानमंत्री पथविक्रेता 
आत्मनिर्भर निधी ह्या योजनेची घोषणा केली. त्यासंदर्भात तपशीलवार मार्गदर्शन सूचना उपरोक्त 
संदर्भीय शासन निर्णयाद्वारे निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 

ह्या योजनेकडे फक्त पथविक्रेत्यांना कर्ज द्यायची योजना असे न बघता त्यांच्या आर्थिक- 
सामाजिक अशा सर्व-समावेहाक प्रगतीवर भर देण्याच्या सूचना मा. प्रधानमंत्री ह्यांनी दिल्या आहेत. ह्या 
दृष्टिकोनातून पथविक्रेता योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या कुटुंबियांचे सर्वेक्षण करून त्यांची पात्रता तपासून 
त्यांना शासनाच्या इतर योजनांचा फायदा मिळवून देण्याचे केंद्र सरकारने 'स्वनिधी से समृद्धी' ह्या 
अंतर्गत योजले आहे. स्वनिधी से समृद्धी हि योजना प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेचा 
घटक असेल. त्यानुषंगाने सदर योजना राबविण्यासाठी खालील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार सदर योजनेची अंमलबजावणीबाबत पुढील प्रमाणे सूचना 
देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय:- 
केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेतंर्गत “स्वनिधी से समृध्दी” 
कार्यक्रम राज्यात राबविणे साठी खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


4* योजनेचे उद्दिष्ट:- 
PM-SVANidhi च्या सर्व लाभार्थ्यांचे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करून, केंद्र शासनाच्या ८ 


योजनांसाठी (परिशिष्ट-१) त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची पात्रता तपासणे. तसेच जिथे राज्य शासनास 
योग्य वाटेल तिथे राज्याच्या विविध सामाजिक-आर्थिक कल्याण योजनांचे समावेशन येथे करता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएमस्वनिधी-२०२०/प्र.क्र.9७/नवि-२० 


4 प्रथम टप्प्यात समाविष्ट महानगरपालिका :- 


पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्यातील १.नागपूर महानगरपालिका, २.नाशिक महानगरपालिका, 
३.कोल्हापूर महानगरपालिका, ४.सांगळी-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका या चार शहरामधील 
महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेचे लाभार्थी व त्यांचे 
कुटुंबियांचे समावेशन करण्यात येईल. 


4 माहिती संकलन करणे बाबत:- 


“स्वनिधी से समृद्धी” अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणामध्ये पुढील प्रमाणे माहिती गोळा 
करण्यात येईल. १. राहण्याची जागा/ घर व इतर मालमत्ता, २. आरोग्य व दिव्यांग/अपंगत्व दर्जा, ३. 
शिक्षण, कौशल्य, व रोजगार, ४. महिला व बालकल्याण, ५. बँकिंग व विमा, ६. स्थलांतरण, ७. 
कुटुंबियांचा व्यावसायिक दर्जा, ८. महत्वाकांक्षा व ९. अन्य संबंधित प्रश्न. 


सदर माहिती गोळा करून खालील मुद्दे साध्य करणे अपेक्षित आहे. 


अ. केंद्र शासनाच्या ८ योजनांच्या (परिशिष्ठ-१) दृष्टीने लाभार्थी व कुटुंबीयांची पात्रता 
तपासणे. 


ब. प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी च्या सर्व लाभ्यार्थ्यांची आधारभूत माहिती (Baseline 
Data) तयार करणे. 


4 परिशिष्ट-१ 


केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रथम टप्प्यात खालील योजना 
पथविक्रेत्यांस अभिसरण Convergence करण्यासाठी निश्चित केलेल्या आहेत. त्यानुसार क्षेत्रिय 
स्तरावर आवश्यक ती कार्यवाही करावी. 


विभाग योजना 

वित्त विभाग / राज्यस्तरीय बंकर समिती प्रधान मंत्री जीवन ज्योती योजना 
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना 
प्रधानमंत्री जन-धन योजना व रूपे कार्ड 

कामगार विभाग इमारत व इतर बांधकाम अंतर्गत नोंदणीकरण 
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 

अन्न नागरी पुरवठा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड 

आरोग्य विभाग जननी सुरक्षा योजना 

महिला व बालकल्याण विभाग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएमस्वनिधी-२०२०/प्र.क्र.७७/नवि-२० 


+ सर्वेक्षण व माहिती संकलन:- 


पथविक्रेत्यांचे wafer सर्वेक्षण करून केंद्र शासनाने बनविलेल्या संकेतस्थळावर सदर 
सर्वेक्षणाची माहिती भरणे अपेक्षित आहे. ह्या संकेतस्थळावर विविध योजना अंतर्गत पात्रता तपासण्यात 
आल्यानंतर माहिती भरण्यात यावी. हे सर्वेक्षण व माहिती संकलन स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करणे 
अपेक्षित आहे. केंद्र शासनाने बनविलेल्या संकेतस्थळावर PM-SVANidhi च्या लाभार्थ्यांची प्रत्येक 
eu संबंधितची माहिती पाठविण्यात आली आहे. सर्वेक्षणासाठी येणार खर्च स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व नागरी कार्य मंत्रालयातर्फे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 


सर्वेक्षण करणाऱ्या संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांनी पथविक्रेत्यांची स्थानिक स्तरावर 
कोविड-१९ चे नियम पाळून पेलिन कॅम्प लावून करता येतील. शहरातील पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण व 
माहिती संकलनाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. ह्या सर्वेक्षणातून संकलित केलेली 
माहिती इतर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांना देखील पुरविण्यात येईल. 


4* योजनेची जाहिरात व प्रसार:- 


स्थानिक सामाजिक व्यासपीठांवरून (Social Media) नाविन्यपूर्ण पद्धतीने, विविध 
भागधारकांना सामील करून सदर योजनेचा प्रसार करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. तसेच 
आव्यक जाहिरात व प्रचाराचे (॥€0 Material) साहित्य केंद्र शासनातर्फे पुरवण्यात येईल. 


4* सनियंत्रण यंत्रणा: 


प्रायोगिक तत्वावरील ४ शहरांमधील अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करणे करीता संबंधित 
विभागांनी परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद विषयांसाठी राज्यस्तरीय व शहरस्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्‍त 
करणे अपेक्षित आहे. 


सदर विभाग/ठाहरस्तरीय नोडल अधिकारी जिल्हा प्रशासनाशी / महापालिकेशी समन्वय 
साधून विविध योजनांमध्ये पात्र व्यक्‍तींचे समावेशन करण्याबाबत कार्यवाही करतील. 


तसेच, योजनेतंर्गत राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती स्थापन करणेच्या सूचना 
केंद्र शासनाने दिल्या असून त्यानुसार सदर योजनेच्या संनियत्रणासाठी खाळील प्रमाणे समित्या 
राहतील. 


ओ राज्य स्तरीय सनियंत्रण समिती:- 

प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग अध्यक्ष 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग सदस्य 
प्रधान सचिव, कामगार विभाग सदस्य 
प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा सदस्य 
प्रधान सचिव, आरोग्य विभाग सदस्य 
प्रधान सचिव, महिला व बालकल्याण विभाग । सदस्य 
प्रधान सचिव, शिक्षण विभाग सदस्य 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएमस्वनिधी-२०२०/प्र.क्र.७७/नवि-२० 


प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग सदस्य 

प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विभाग सदस्य 

प्रधान सचिव, pares विकास-रोजगार विभाग =| सदस्य 

आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन निमंत्रक-सदस्य सचिव 
संचालनालय, वरळी, मुंबई. 


ब) महानगरपालिकांसाठी सनियंत्रण समिती:- 


प्रथम टप्प्यात सदर समिती नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर व सांगली महानगरपालिकांसाठी 
कार्यरत राहील. 


जिल्हाधिकारी / आयुक्‍त, महानगरपालिका (मोठ्या शहरांसाठी) । अध्यक्ष 
अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी / उप जिल्हाधिकारी सदस्य 
जिल्हा अन्न व नागरी पुरवठा अधिकारी सदस्य 
जिल्हा शिक्षण अधिकारी / महानगरपालिका उपायुक्‍त (शिक्षण) | सदस्य 
जिल्हा TIGA आरोग्य अधिकारी / महानगरपालिका मुख्य सदस्य 
आरोग्य अधिकारी 
जिल्हा सामाजिक कल्याण अधिकारी / महानगरपालिका समाज | सदस्य 
कल्याण अधिकारी 
जिल्हा अग्रणी बंक व्यवस्थापक अधिकारी सदस्य 
जिल्हा कामगार उपायुक्त / जिल्हा कामगार अधिकारी सदस्य 
महिला व बाल विकास अधिकारी सदस्य 
उपायुक्‍त (संबंधित) / जिल्हा प्रशासन अधिकारी सदस्य-सचिव 


०२. परिशिष्ठ-१ मध्ये नमूद योजने संबंधित विभागाचे जिल्ह्यातील इतर संबंधित अधिकारी यांना 
बैठकीत आवडकतेनुसार बोलविण्याचे अधिकार अध्यक्षांना राहतील. तेव्हा उपरोक्त योजनेची 
नागरी क्षेत्रात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्‍त यांनी वेळोवेळी 
आढावा घेऊन योजनेचे संनियंत्रण करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१७१६४७३४८२२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Senet तती 
Shankar BN: GN ~ Shankar Tra bak Jadhav, C = IN, 5 

Maharashtra, OU = Ur an Development 

i ram bak J ad h av न लवी आती 


(शांकर त्र्यं. जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


१) मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएमस्वनिधी-२०२०/प्र.क्र.७७/नवि-२० 


२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३) मा. मंत्री / राज्यमंत्री नगर विकास विभाग,यांचे खासगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
४) प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५) प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) 

) 

) 

) 


६) आयुक्त, सर्व महानगरपालिका. 
७) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८) प्रधान सचिव, कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९) प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०) प्रधान सचिव, आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११) प्रधान सचिव, महिला व बालकल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२) प्रधान सचिव, शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
93) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४) प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
१५) प्रधान सचिव, कौशल्य विकास-रोजगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई-३०. 
१७ जिल्हाधिकारी (सवी. 

१८) सर्व जिल्हा प्रशासन अधिकारी (नगर विकास). 

१९) मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषद / नगरपंचायत. 

२० निवडनस्ती (नवि-२०). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


